मा.मुख्यमंत्री सचिवालय/ मा.उपमुख्यमंत्री 
/ Waa मा.राज्यमंत्री कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवर सावधि पदे निर्माण 


करणेबाबत व मार्गदर्शक सुचनांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था), 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०२२. 
शासन नणय निर्णय :- 


विद्यमान मंत्रिमंडळातील मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचा हापथविधी दि. ३० जून, 
२०२२ रोजी झालेला आहे. त्यानुषंगाने, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मा.उपमुख्यमंत्री तसेच मा.मंत्री / 
मा.राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांसाठी सावधि पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. याकरिता मा.मुख्यमंत्री 
सचिवालयाच्या कार्यालयीन आस्थापनेसाठी १४६ सावधि पदे, मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ७२ पदे व 
मंत्रीमंडळातील प्रत्येक मंत्री कार्यालयासाठी १५ सावधि पदे व प्रत्येक राज्यमंत्री कार्यालयासाठी १३ 
सावधि पदे दिनांक ३० जून,२०२२ (म.नं.) पासून मंत्रिमंडळाच्या पदावधीपर्यंत निर्माण करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर पदावर नियुक्ती/ प्रतिनियुक्‍्तीसाठी कोणत्या संवर्गातील शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालये / स्वायत्त संस्था / महामंडळे यातील अधिकारी / कर्मचारी वर्ग पात्र असू हकतील याबाबतचा 
मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मा.उपमुख्यमंत्री व मा.मंत्री/ राज्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचा तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट “अ” “ब” व “क” मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. तसेच बाहेरील 
उमेदवारांच्या नियुक्‍तीबाबतची कार्यपद्धती परिशिष्ट “ड” मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 

सावधि पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीच्या अटी व शर्ती तसेच अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा 
विषयक बाबींच्या मार्गदर्शक सुचना परिशिष्ट “इ” मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. 
३. मा.मुख्यमंत्री/ मा. उपमुख्यमंत्री/मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री आस्थापनेवर नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना (बाहेरील उमेदवार वगळून) मा.मंत्री आस्थापनेवर असेपर्यंत त्यांच्या 
वेतनश्रेणीतील अनुज्ञेय वेतन -- इतर सर्व अनुज्ञेय भत्ते (विशेष कार्यभत्ता वाहन चालक व चतुर्थश्रेणी 
कर्मचाऱ्यांसाठी) देय होतील. 
४. मा.मुख्यमंत्री / मा. उपमुख्यमंत्री / मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री आस्थापनेवरील सर्व वाहन चालकांना 
व रजा राखीव वाहन चालकांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/ 
प्र.क्र.३२७/२१, दि.२५/०६/२०१२ अन्वये दरमहा रु.२०००/- विशेष कार्यभत्ता देय राहील. तसेच सर्व 
चतुर्थणी कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१२/ २११२/ प्र.क्र.२९/ 
१३/२१, दि.२७/०५/२०१३ अन्वये दरमहा रु.३००/- विशेष कार्यभत्ता देय राहील. 
५. मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री/मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयातील अधिकारी/ 
कर्मचारी वृंदावरील वेतन, प्रवास खर्च व कार्यालयीन खर्च, लेखाशिर्ष “मागणी क्र. ए-४- २०५२, 
सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (००) (०३), मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी वर्ग (२०५२००३४,” याखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मा.मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री/ मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे वेतन, प्रवासखर्च, कार्यालयीन खर्च, 
लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक ए-१ -२०१३ - मंत्रिपरिषद,” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
सदरहू खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २००/ 
२०२२/ सेवा-९ दि.२१.०७.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७२५१२०६४७९८०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR 
DESHMUKH 
Date: 2022.07.25 12:11:10 +05'30" 


(दि. प्र. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३.अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
७.सह/उप सचिव, उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
९. खाजगी सचिव, सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सह/ उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग-का.१०, १४, २५, ३९,३४अ मंत्रालय, मुंबई. 
११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग/ का.२१अ/का.२१ (रोख), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. वित्त विभाग- कायासन-व्यय-४/ सेवा९, आ.पु.क..,मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती (का-२१ आस्था). 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एमआयएन-१२२२ /प्र.क्र.१८०/का-२१ (आस्था), 
दि.२५जुले,२०२२ अन्वये मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेली साबधि पदे व सदर 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी कोणत्या संवर्गातील शासकोय/ निमशासकीय अधिकारी/ कर्मचारी पात्र 
असतील याचा तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. 'पदनाम मंजूर al पात्र अधिकारी/ कर्मचारी 
पदे यांचा तपशील. 
aa २ 3 v & 
i मा. मुख्यमंत्री यांचे| २ | आओ) Level in Pay Matrix 17: भारतीय प्रशासन सेवेती 
अपर मुख्य सचिव २२५००० ज्येष्ठ अधिकारी 
/प्रधान सचिव/ ब) Level in Pay Matrix 15 : 
सचिव १८२२०० - २२४१०० 
क) Level in Pay Matrix 14: 
९१४४२०० - २१८२०० 
२ । मा.मुख्यमंत्री यांचे | १ | अ) Level in Pay Matrix 14: भारतीय प्रशासन सेवे 
सचिव १४४२०० - २१८२०० ज्येष्ठ अधिकारी 
३ मा.मुख्यमंत्री यां ४ | अ) एस-२७: १२३१०० - २१५९०० मा.मुख्यमं यांच्या 
खाजगी सचिव ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकोय 
ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० सेवेतील अधिकारी 
४ । मा.मुख्यमंत्री यांचे | ७ | अ) एस-२७: १२३१०० - २१५९०० मा.मुख्यमं यांच्या 
विशेष कार्य ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
अधिकारी क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकोय/ 
ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० निमशासकोय सेवेतील 
इ) एस-१७ : ४७६००-१५११०० अधिकारी /बाहेरील 
उमेदवार 
५ ।सहसचिव/ ५. | 31) Level in Pay Matrix 13: मा.मुख्यमं यांच्या 
उप सचिव १२३१०० - २१५९०० शिफारशीने भारतीय 
ब) एस-२७ : १२३१०० - २१५९०० प्रशासन सेवेतील अधिकारी 
क) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० अथवा मंत्रालयातील सह 
सचिव / उप सचिव 
६ | अवर सचिव ५. | अ) एस-२३: ६७७००-२०८७०० मा.मुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अवर सचिव 
१ मा.मुख्यमंत्री यांचे | ४ | अ) एस-२०: ५६१००-१७७५०० मा.मुख्यमं यांच्या 
स्वीय सहायक ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने शासकीय / 


क) एस-१६: ४४९००-१४२४०० 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
ई) एस-१३ : ३५४००-११२४०० 


निमशासकोय अधिकारी, 
महामंडळे / स्वायत्त संस्था 
मधील अधिकारी/ कक्ष 
अधिकारी/ सहायक कक्ष 
अधिकारी अगर समतुल्य 
वेतनश्रेणीतील कर्मचारी/ 
बाहेरील उमेदवार 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


८ । संचालक / सह| १ | अ) एस-२९: १३११००-२१६६०० मा.मुख्यमं यांच्या 
संचालक / उप ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने महाराष्ट्र वित्त व 
संचालक / सहायक क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० लेखा सेवेतील गट-अ चा 
संचालक (निधी व ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० अधिकारी 
लेखा) 

a a“ १ | अ) एस-१६: ४४९००-१४२४०० मा.मुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने महाराष्ट्र वित्त व 
लेखा सेवेमधील गट-ब चा 
अधिकारी 

| सहायक  लेखा| ४ । अ) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० मा.मुख्यमं यांच्या 
अधिकारी शिफारशीने महाराष्ट्र वित्त व 

लेखा सेवेमधील अधिकारी 
हि कनिष्ठ लेखापाल/ | १ | अ) एस-१० : २९२००-९२३०० मा.मुख्यमं यांच्या 
कनिष्ठ लेखापरिक्षक शिफारशीने महाराष्ट्र वित्त व 
लेखा सेवेमधील अधिकारी / 
कर्मचारी 
१२ शि २ | अ) एस-२५: ७८८००-२०९२०० मा.मुख्यमं यांच्या 
ब) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० शिफारशीने माहिती व 
क) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० जनसंपर्क 
ड) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० महासंचालनालयातील 
इ) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० अधिकारी 
१३ | कक्ष अधिव ९ | अ) एस-२०: ५६१००-१७७५०० मा.मुख्यमं यांच्या 
ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० अथवा राज्य शासकीय 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० सेवेतील कक्ष अधिकारी 
शड शि २ | अ) एस-१८: ४९१००-१५५८०० मा.मुख्यमं यांच्या 
ब) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० शिफारशीने माहिती व 
क) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० जनसंपर्क 
महासंचालनालयातील 
अधिकारी 

१५ | अपर मुख्य सचिव/ १५ | अ) एस-२३: ६७७००-२०८७०० मा.मुख्यमं यांच्या 
प्रधान सचिव/ सचिव ब) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
/ सह सचिवांचे/ उप क) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० अथवा राज्य शासकीय / 
सचिव यांचे स्वीय ड) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० निमशासकोय सेवेतील, 
सहायक, लघुलेखक लघुलेखक (वरिष्ठ स्वीय 
अ) वरिष्ठ स्वीय सहायक / निबडश्रेणी / 
सहायक उच्च श्रेणी / निम्नश्रेणी) 

ब) निवडश्रेणी 
क) उच्च श्रेणी 
ड) निम्नश्रेणी 

१६ | सहायक कक्ष | ७ | अ) एस-१४: ३८६००-१२२८०० मा.मुख्यमं यांच्या 

अधिकारी ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२० : ५६१००-१७७५०० सहायक कक्ष अधिकारी 
(उपरोक्‍त ब) व क) साठी सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ 
वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


7 देयक लेखापाल १ | अ) एस-६: १९९००-६३२०० मा.मुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकोय 
/निमशासकीय सेवेतील 
लिपिक-टंकलेखक 

१८ । लिपिक-टंकलेखव ३३ | अ) एस-२० : ५६१००-१७७५०० मा.मुख्यमं यांच्या 

ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० अथवा राज्य शासकीय / 
ड) एस-६ : १९९००-६३२०० निमशासकीय सेवेतील 
( उपरोक्‍त अ), ब) ब क) साठी सेवांतर्गत | लिपिक-टंकलेखक 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ 

वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 

7 लघुटंकलेखक २ | अ) एस-८: २५५००-८११०० मा.मुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकीय / 
निमशासकीय सेवेतील 
लघुटंकलेखक 

२० | वाहन चालक ३ | अ) एस-६: १९९००-६३२०० मा.मुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकीय / 
निमशासकीय सेवेतील 
वाहनचालक अथवा 
बाहेरील उमेदवार 

२१ | जमादार २ | अ) एस-६: १९९००-६३२०० मंत्रालयातील चोपदार गट-ड 
संवर्गाचे कर्मचारी 
पदोन्नतीने 

२२ | चोपदार १ | अ) एस-६: १९९००-६३२०० मंत्रालय गट-ड 
संवर्गाचे कर्मचारी 
पदोन्नतीने 

२३ षो ३४ | अ) एस-६: १९९००-६३२०० मंत्रालय तसेच 

ब) एस-३ : १६६००-५२४०० शासकोय / निमशासकोय 
क) एस-१ : १५०००-४७६०० कार्यालयातील गट-ड 
( अ) व ब) साठी सेवांतर्गत आश्वासित | सवंर्गाचे कर्मचारी /बाहेरील 
प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी | उमेदवार 
मिळाल्यावर ) 
एकूण ९४६ 
पदे 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR 
DESHMUKH 
Date: 2022.07.25 12:11:28 +05'30' 

( दि. प्र. देशमुख ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


परिशिष्ट - “ब” 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एमआयएन-१२२२/ प्र.क्र.१८०/का-२१ (आस्था), 
दि.२५जुलै,२०२२ अन्वये मा.उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेली Gals पदे व 
सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी कोणत्या संवर्गातील शासकीय/ निमशासकोय अधिकारी/ कर्मचारी पात्र 
असतील याचा तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. पदनाम मंजूर =) पात्र अधिकारी/कर्मचारी 
पदे यांचा तपशील. 
शिया २ 3 v & 
- मा.उपमुख्यमंत्री यां १. | अ) Level in Pay Matrix 17: भारतीय प्रशासन सेवेती 
प्रधान सचिव / २२५००० ज्येष्ठ अधिकारी 
सचिव ब)1,6५७] in Pay Matrix 15: 
१८२२०० - २२४१०० 
क) Level in Pay Matrix 14: 
१४४२०० - २१८२०० 
२ | मा.उपमुख्यमंत्री यां ३ | (९) १) भारतीय प्रशासन सेवेती 
सह सचिव / उप अ) Level in Pay Matrix 11: ज्येष्ठ अधिकारी 
सचिव ६७७००-२०८७०० 
ब)1,8४७] in Pay Matrix 12: 
\9ZC00-208 200 
क) Level in Pay Matrix 13: 
१२३१००-२१५९०० 
(२) २) मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
अ) एस-२७ : १२३१०० — २१५९०० शिफारशीने मंत्रालयातील सह 
ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० सचिव /उप सचिव/ राज्य 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० शासकोय/ निमशासकीय 
सेवेतील समकक्ष अधिकारी 
३ | विशेष कार्य| ७ | अ) एस-२७: १२३१०० — २१५९०० | मा.उपमुख्यमं यांच्या 
अधिकारी ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकोय/ 
ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० निमशासकोय सेवेतील 
इ) एस-१९ : ५५१००-१७५१०० अधिकारी / बाहेरील उमेदवार 
ई) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० 
ए) एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
४ | खाजगी सचिव ३ । अ) एस-२७: १२३१०० - २१५९०० । मा.उपमुख्यमं यांच्या 
ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकोय/ 
ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० निमशासकोय सेवेतील 
इ) एस-१९ : ५५१००-१७५१०० अधिकारी 
ई) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० 
ए) एस-१७: ४७६००-१५११०० 
५ | कक्ष अधिव २ | अ) एस-२०: ५६१००-१७७५०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० अथवा राज्य wens 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० सेवेतील कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


द षि २ | अ) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
ब) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० शिफारशीने माहिती व 
क) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० जनसंपर्क 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० महासंचालनायातील 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० अधिकारी 
। प्वीय सहायक ३ | अ) एस-२० : ५६१००-१७७५०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
ब) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० शिफारशीने शासकीय / 
क) एस-१७ : ४७६००-१५११०० निमशासकोय अधिकारी, 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० महामंडळे / आ स्वायत्त 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० संस्थेमधील अधिकारी/ कक्ष 
ई) एस-१३ : ३५४००-११२४०० अधिकारी/ सहायक कक्ष 
ए) एस-८ : २५५००-८११०० अधिकारी / समतुल्य 
वेतनश्रेणीतील मधील 
कर्मचारी/ बाहेरील उमेदवार 
८ वास ay | ३ | अ) एस-२०: ५६१००-१७७५०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
सहायक ब) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० शिफारशीने शासकीय / 
क) एस-१७ : ४७६००-१५११०० निमशासकोय अधिकारी, 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० महामंडळे  / स्वायत्त 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० संस्थेमधील अधिकारी/ कक्ष 
ई) एस-१३ : ३५४००-११२४०० अधिकारी/ सहायक कक्ष 
ए) एस-८ : २५५००-८११०० अधिकारी/ अगर समतुल्य 
वेतनश्रेणीतील मधील 
कर्मचारी / बाहेरील उमेदवार 
| पचिवां /सह | ७ | अ) एस-२३: ६७७००-२०८७०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
सचिवांचे/ उप ब) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
सचिवांचे स्वीय क) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० अथवा राज्य शासकोय / 
सहायक, लघुलेखक ड) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० निमशासकोय सेवेतील, 
अ) वरिष्ठ स्वीय लघुलेखक (वरिष्ठ स्वीय 
सहायक सहायक / निवडश्रेणी / उच्च 
ब) निवडश्रेणी श्रेणी / निम्नश्रेणी) 
क) उच्च श्रेणी 
ड) निम्नश्रेणी 
i सहायक कक्ष ६ | अ) एस-१४: ३८६००-१२२८०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
अधिकारी ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२० : ५६१००-१७७५०० सहायक कक्ष अधिकारी 
(उपरोक्त ब) ब क) साठी सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ 
वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 
7 लघुटंकलेखक १ | अ) एस-८ : २५५००-८११०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 


अथवा राज्य शासकोय 
/निमशासकीय सेवेतील 
लघुटंकलेखक 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


१२ । लिपिक-टंकलेखक १० | अ) एस-२० : ५६१००-१७७५०० मा.उप मुख्यमंत्री यांच्या 
ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० अथवा राज्य शासकीय / 
ड) एस-६ : १९९००-६३२०० निमशासकीय सेवेतील 
( उपरोक्त अ), ब) व क) साठी सेवांतर्गत | लिपिक-टंकलेखक 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ 
वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 

१३ | देयक लेखापाल १ । अ) एस-६: १९९००-६३२०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकोय 
/निमशासकोय सेवेतील 
लिपिक-टंकलेखक 

१४ | वाहन चालक २ | अ) एस-६: १९९००-६३२०० मा.उपमुख्यमं यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकोय/ 
निमशासकोय सेवेतील 
वाहनचालक/ बाहेरील 
उमेदवार 

१५ | जमादार १ । अ) TELE : १९९००-६३२०० मंत्रालयातील चोपदार गट-ड 
संवर्गाचे कर्मचारी पदोन्नतीने 

१६ | चोपदार 2 | अ) एस-६: १९९००-६३२०० मंत्रालयातील गट-ड संव 
कर्मचारी पदोन्नतीने 

रि नाईक/ शिपाई/संदेश | १८ । अ) एस-६ : १९९००-६३२०० मंत्रालयातील तसेच शासकोय 

वाहक ब) एस-३ : १६६००-५२४०० /निमशासकोय कार्यालयातील 
क) एस-१ : १५०००-४७६०० गट-ड सवंर्गाचे कर्मचारी 
(उपरोक्त अ) वब ब) साठी सेवांतर्गत | /बाहेरील उमेदवार 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ 
वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 
'एकूण ७२ 
पदे 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR 


DESHMUKH 


Date: 2022.07.25 12:11:44 +05'30' 


( दि. प्र. देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


परिशिष्ट - “क” 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/का-२१ (आस्था), दि.२५ 
जुलै,२०२२ अन्वये मंत्री/ राज्यमंत्री कार्यालयांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेली साबधि पदे ब सदर 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी कोणत्या सवंर्गातील शासकोय/निमाशाकीय अधिकारी/कर्मचारी पात्र असतील 
याचा तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र 


अ.क्र. | पदनाम मंजूर प शिंका पात्र अधिकारी/ कर्मचारी 
मं यांचा तपशील. 
कार्यालय | कार्यालय 
२ ३ v ल्‌ द 
खाजगी सचिव १ १ अ) एस-२७ : १२३१००-२१५९०० मा.मंत्री/ राज्यमं 
ब) एस-२५: ७८८००-२०९२०० | महोदयांच्या शिफारशीने सह 
क) एस-२३: ६७७००-२०८७०० | सचिव / उप सचिव / अवर 
ड) एस-२०: ५६१००-१७७५०० | सचिव / उप जिल्हाधिकारी 
किंबा समतुल्य वर्गातील 
शासकोय / निमशासकोय 
अधिकारी / महामंडळे, 
स्वायत्त संस्था यातील 
अधिकारी 
प्वीय सहायक ३ ३ अ) एस-२० : ५६१००-१७७५०० | ALANA 
ब) एस-१९ : ५५१००-१७५१०० | महोदयांच्या शिफारशीने 
क) एस-१७ : ४७६००-१५११०० | शासकोय /निमशासकोय 
ड) एस-१६: ४४९००-१४२४०० | अधिकारी, महामंडळे / 
इ) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० स्वायत्त संस्था मधील कक्ष 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | अधिकारी / सहायक कक्ष 
Th) एस-१३ : ३५४००-११२४०० | अधिकारी अगर समतुल्य 
वेतनश्रेणीतील कर्मचारी 
लघुलेखक २ २ | अ) एस-२३: ६७७००-२०८७०० | मा'मंत्री/राज्यमं 
ब) एस-१६: ४४९००-१४२४०० | महोदयांच्या शिफारशीने 
क) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० | शासकोय / निमशासकोय 
ड) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | सेवेतील अथवा महामंडळे / 
इ) एस-८ : २५५००-८११००  __ स्वायत्त संस्था येथील 
लघुलेखक (निवडश्रेणी 
/उच्चश्रेणी/निम्नश्रेणी/लघुटं 
कलेखक) 
लिपिक- २ १ अ) एस-२० : ५६१००-१७७५०० | ALANA 
टंकलेखक ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० | महोदयांच्या शिफारशीने 
क) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० । शासकौय / निमशासकोय 
ड) एस-८ : २५५००-८११०० | सेवेतील अथवा महामंडळे/ 
इ) एस-७ : २१७००-६९१०० __ स्वायत्त संस्था येथील 
ई) एस-६ : १९९००-६३२०० । लिपिक/ लिपिक- 
(उपरोक्त अ), ब) व क) साठी | टंकलेखक/ टंकलेखक 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी 
मिळाल्यावर ) 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


५ । वाहनचालक १ १ अ) एस-६: १९९००-६३२०० मा.मंत्री/राज्यमं 
महादेयांच्या शिफारशीने 
शासकोय/निमशासकीय 
सेवेतील अथवा 
महामंडळे/स्वायत्त संस्था 
येथील वाहनचालक 


६ | चोपदार १ १ अ) एस-६ : १९९००-६३२०० मंत्रालयातील गट-ड संवर्गाचे 
कर्मचारी पदोन्नतीने 


७ । नाईक/शिपाई /। ५ ¥ । अ) एस-६: १९९००-६३२०० मा.मंत्री/राज्यमं 
संदेशवाहक ब) एस-३ : १६६००-५२४०० महोदयांच्या शिफारशीने 
क) एस-१: १५०००-४७६०० । शसकोय /निमशासकीय 
सेवेतील अथवा महामंडळे 
/स्वायत्त संस्था येथील 
शिपाई / समकक्ष चतुर्थश्रेणी 
कर्मचारी 


एकूण १५ पदे | १३ प 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR 
DESHMUKH 
Date: 2022.07.25 12:11:59 +05'30" 


( दि. प्र. देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एमआयएन- १२२२/ प्र.क्र.१८० / २१ (आस्था), दि.२५जुले,२०२२ 


सध्याचे प्रचलित नियुक्‍ती नियम पद्धतीनुसार मंत्री महोदयांना स्वीय सहायक व शिपाई / संदेशवाहक 
पदांपैकी प्रत्येकी एकच पद ब वाहनचालक बाहेरील उमेदवार म्हणून नेमण्याची मुभा आहे. स्वीय सहायक पदावर 
नियुक्‍तीसाठी सुचविलेल्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता कमीत कमी पदवीधारक व त्यांची वयोमर्यादा १९ वर्षांपेक्षा 
कमी व ५८ वर्षांपेक्षा जास्त असता कामा नये. 
२. वाहनचालक व शिपाई पदावरील बाहेरील उमेदवार नेमताना शैक्षणिक अर्हता किमान दहावी इयत्ता उत्तीर्ण 
असावी व त्यांची बयोमर्यादा १९ वर्षांपेक्षा कमी व ५८ वर्षांपेक्षा जास्त असता कामा नये. 
३. सर्व बाहेरील उमेदवारांची नियुक्‍ती संबंधित मंत्री महोदयांच्या /मंत्रिमंडळाच्या कालावधीपुरतीच मर्यादित व 
कंत्राटी पद्धतीची असेल. त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता ब कोणतेही कारण न दाखविता कधीही संपुष्टात 
आणण्याचा अधिकार शासनास राहील. बाहेरील उमेदवारांना शासकीय / निमशासकोय सेवेत सामावून घेण्याचा 
हक्‍क राहणार नाही. 
४. निमशासकोय संस्था, महामंडळे, स्वायत्त संस्था, इ. मधील मंत्री आस्थापेनवर नियुक्‍त झालेले उमेदवार, 
बाहेरील उमेदवार म्हणून समजले जाणार नाहीत. त्यांना प्रतिनियुक्तीवर समजून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व 
शर्ती विभागाकडून निश्‍चित केल्या जातील. 
७५. बाहेरील उमेदवारातून नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या स्वीय सहायक, वाहनचालक, शिपाई /संदेशवाहक यांना 
नियुक्‍तीच्या कालावधीत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.वेतनि-१४१९/ प्र.क्र.१६३(भाग-१)/२१, 
दि.१९/०९/२०१९ मधील तरतूदीनुसार खालीलप्रमाणे वेतन व भत्ते बार्षिक वेतनवाढीसह व विशेष कार्य भत्ते अनुज्ञेय 
होतील. 


अ.क्र | पदनाम | a  बेतनवभत्ते | 


hal HA सहायक | एस १४ रु.३८६००-१२२८०० ही वेतनसंरचना + महागाई भत्ता + घरभाडे भत्ता + 
स्थानिक पूरक भत्ता + वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय दराने 


२. | वाहन चालक | एस ६ रु.१९९००-६३२०० ही वेतनसंरचना + महागाई भत्ता + घरभाडे भत्ता + स्थानिक 
पूरक भत्ता + वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय दराने + रु.२०००/- दरमहा विशेष कार्यभत्ता 


३. भिक एस १ रु.१५०००-४७६०० हो वेतनसंरचना + महागाई भत्ता + घरभाडे भत्ता + स्थानिक 
पूरक भत्ता + वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय दराने + रु.३००/- दरमहा विशेष कार्यभत्ता. 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR 
DESHMUKH 
Date: 2022.07.25 12:12:14 +05'30' 


( दि. प्र. देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


परिशिष्ट - “इ” 9 


मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या vlads नियुक्तीबाबत अटी व शर्ती 


तसेच सेवा विषयक बाबींबाबत सूचना 


मा.मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री/ मंत्री/ राज्यमंत्री यांच्या आस्थापनेवर अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने 


नियुक्‍ती करतांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील :- 


शै 


परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करुन त्यानंतर किमान ५ वर्षे सेबा कालावधी पूर्ण 
झाल्यावरच त्यांना या मार्गाने नियुक्‍तीसाठी इच्छूकता देता येईल. 

ज्यांची नियुक्‍ती परिविक्षाधिन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांच्या, नियमित नियुक्‍तीपासून किमान ७ 
वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच त्यांना या मार्गाने नियुक्‍तीसाठी इच्छुकता देता येईल. 

संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ज्या प्रशासकीय विभागात/ विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात 
कार्यरत आहेत त्या प्रशासकीय विभागाची व ज्या प्रशासकीय विभागात / विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयात तो प्रतिनियुक्तीवर नियुक्‍ती स्विकारणार आहे अशा दोन्ही विभागांची पूर्वसंमती ब ना-हरकत 
प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अशी पूर्वसंमती ब ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल प्रतवारी, कर्तव्य परायणता, सचोटी व चारित्र्य याबाबतची तपासणी मूळ 
संवर्ग नियंत्रण प्राधिकाऱ्याने करावी ब मागील १० वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या शिक्षेचा तपशील उपलब्ध 


करुन दयावा. 


. या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता दिलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे अलीकडचे ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल 


अवलोकन करण्यात यावे. ज्या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येणार आहे त्या पदावर 
पदोन्नतीसाठी / त्या दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीसाठी आवश्यकता ठरविलेली गोपनीय अहवालाची किमान 


प्रतवारी धारण केली असल्यास त्यांचा या मार्गाने प्रतिनियुक्‍्तीसाठी विचार करता येईल. 


. परिविक्षाधीन कालावधी सुरु असताना कोणत्याही अधिकारी/ कर्मचाऱ्यास, प्रतिनियुक्तीवर पाठविता 


येणार नाही. 


. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छुकता दिलेला अधिकारी / कर्मचारी ज्या संवर्गात कार्यरत आहे त्या 


संवर्गातील मंजूर पदसंख्येपेकी १५ टक्के पेक्षा अधिक पदे रिक्‍त असल्यास, त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यास 
प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही. 


. विशिष्ट शैक्षणिक अर्हतेच्या पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या 


ज्ञानाचा व सेवेचा त्या विशिष्ट क्षेत्रातच उपयोग होणे आवश्यक आहे ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, 
अध्यापकोय / शिक्षकोय / तांत्रिक / वैद्यकोय / विधि यांसारख्या विशेष संवर्गातील पदांवर काम करणाऱ्या 


अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती मा.मुख्यमंत्री यांचे मान्यतेशिवाय करता येणार नाही. 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


२. मंत्री कार्यालयातील सावधि पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत तसेच सदर पदांवरील 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा विषयक बाबी हाताळण्याबाबतच्या सूचना :- 

१) मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍तीसाठी मंत्री महोदयांकडून शिफारस पत्र प्राप्त झाल्यानंतर 
अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या संबंधित प्रशासकीय विभाग/ नियंत्रक कार्यालय/ मूळ कार्यालय यांचेकडून 
ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच आवश्यक सेवाविषयक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍तीबाबतचे आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येतील. 

२) प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍त केलेल्या पदावर रूजू झाल्याचे संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांनी खाजगी 
सचिव यांचे स्वाक्षरीने सह / उप सचिव कार्या-२१ यांना कळवावे. 

३) मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी/ कर्मचारी बढतीस पात्र असल्यास व त्यांची मंत्री कार्यालयास 
आवश्यकता असल्यास अशा अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रपत्र बढती देण्याबाबत अथबा प्रपत्र 
बढतीचा कालावधी वाढविण्याबाबत संबंधित प्रशासकोय विभाग /संवर्ग नियंत्रण विभाग/ मूळ 
कार्यालयास मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने कळविण्यात यावे. 

४) मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रपत्र बढती झाल्यास प्रपत्र बढतीच्या पदावर सदर 
अधिकारी / कर्मचारी रुजू झाल्याचे पत्र खाजगी सचिव यांनी सह/ उप सचिव कार्या-२१ यांना द्यावे. 

५) मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या सेबा विषयक सर्व बाबी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाकडून / नियंत्रक कार्यालयाकडून हाताळण्यात येतील. तसेच पारपत्र काढण्यासाठी ना-हरकत 
प्रमाणपत्र संबंधित प्रशासकीय विभाग/ मूळ कार्यालयाकडून देण्यात येईल. 

६) मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवालांची अभिरक्षा ब संस्करण संबंधित 
प्रशासकोय विभाग/ कार्यालयाकडून करण्यात येईल. 

७) मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांनी त्यांचे दरवर्षीचे मार्च अखेरचे मत्ता व दायित्व 
विवरणपत्र संबधित प्रशासकीय विभाग / नियंत्रक कार्यालयास सादर करावे. 

८) मा.मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री/ मंत्री/ राज्यमंत्री तसेच त्यांचे कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
शासकोय परदेश दौऱ्याबाबत संबंधित विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल. 

९) मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या खालील बाबी सामान्य प्रशासन विभाग कार्या.२१ 
कडून हाताळण्यात येतील :- 

अ) पदोन्नतीनंतरची / आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभानंतरची वेतननिश्‍चिती, 
आ) प्रतिनियुक्ती कालावधीतील रजा 

इ) उत्सव अग्रीम 

ई) वैद्यकिय खर्च प्रतिपुर्ती 

उ) भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१८०/२१ (आस्था) 


ऊ) सावधि पदावर कार्यरत असताना सेवानिवृत्त झाल्यास सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करणे 
क्र) वेतन व भत्ते 

१०) घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्याची कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभाग/नियंत्रक कार्यालयाकडून 
करण्यात येईल. 

११) सावधी पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या नगर पालिका/ महानगरपालिका/ महामंडळ इ. 
मधील.अधिकारी / कर्मचारी यांना भविष्य निर्वाह निधी चे अंशदान संबंधित कार्यालयांकडून देण्यात 
येते शासकीय भविष्य निर्वाह निधी नियम या अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू नसल्याने सदर 
अंशदानाची रक्‍कम शासनाकडून अदा करण्यात येणार नाही. 

१२) मा.मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री /मंत्री / राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांनी शासन निर्णय सामान्य प्रशासन 
विभाग क्र.तक्रार २६१५/१४५०/ प्र.क्र.२९९/२१ दि.१३.१०.२०१६ अनुसार त्यांचे कार्यालयासाठी 
जनमाहिती अधिकारी, सहायक जनमाहिती अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकारी नियुक्‍त करावेत व 
त्याबाबतचे आदेश कार्या.२१(आस्था) कडे पाठविण्यात यावेत. 

१३) मा.मंत्री महोदयांनी एखाद्या अधिकारी / कर्मचारी यास मुदतपुर्व कार्यमुक्‍त केल्याचे पत्र सह/उप सचिव 
कार्या-२१ यांचेकडे प्राप्त झाल्यानंतर कार्या.२१ ने सदर अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या सेवा त्याच्या 
संबंधित प्रशासकीय विभागास / कार्यालयास प्रत्यापित करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. सेवा 
प्रत्यापित केल्यानंतर सदर अधिकारी / कर्मचारी रुजू झाल्याबाबत संबंधित विभागाने/ कार्यालयाने 
कार्या.२१ (आस्था) ला कळवावे. 

१४)मा.मंत्री कार्यालयातील बाहेरील उमेदवारांची नियुक्‍तीपुर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त करुन 
घेणे आवश्यक राहील. 

१५) मा.मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री/ मंत्री/राज्यमंत्री कार्यालयातील बाहेरील उमेदवारांना नियुक्‍तीनंतर महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ लागू राहतील. तसेच त्यांनी त्यांचे मत्ता ब दायित्वाचे मार्च 
अखेरचे विवरणपत्र दरवर्षी खाजगी सचिवांकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. मंत्रीमंडळाचा 
पदावधी संपुष्टात आल्यानंतर खाजगी सचिवांनी सदर मत्ता व दायित्व विवरणपत्रे कार्या.२१ (आस्था) 
कडे सुपुर्द करावीत. 

१६) मंत्री आस्थापनेवरुन सेवा प्रत्यापित झाल्यानंतर संबंधितांनी मा.मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री/ मंत्री/ 
राज्यमंत्री कार्यालयाचे ओळखपत्र सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासन २१ अ येथे जमा करणे 
अनिवार्य आहे. 


उपरोक्‍त सूचनांची काटेकोरपध्दतीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR DESHMUKH 
Date: 2022.07.25 12:12:34 +05'30' 


( दि. प्र. देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ १४ पैकी १४ 


